केंद्र पुरस्कृत कृषि उन्नती योजना -राष्ट्रीय कृषि 
विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या (NMAET) कृषि 
विस्तार उप अभियानातंर्गत, राज्याच्या कृषि विस्तार 
कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) योजना 
सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्यासाठी अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठीचा केंद्र हिऱ्‌याचा रु. १२५.४७ लक्ष निधी 
वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. १४१/३-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा :- 
१) केंद्रीय कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्र. एफनं.३६-२८/२०१७- By, विस्तार कक्ष, 
दि.१५.६.२०१८ ची तीन पत्रे 
२) संचालक आत्मा यांचे पत्र क्र.आत्मा/ प्र.क्र.०३-१८/ळेखा /निवि/६६३/२०१८, दि. २५.६.२०१८ 
३) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. ९०/३-अ , दि.१९ जुले, २०१८ 
४) आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्यासन-६, 
दि.२७ ऑगस्ट,२०१८ 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन दि. १९ जुले,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ मध्ये केंद्र पुरस्कृत 
राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या (NMAET) कृषि विस्तार उप अभियानातंर्गत, राज्याच्या कृषि 
विस्तार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु. ११३८२.६८ लक्ष 
रकमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे व सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी चालू 
वर्षाकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिऱ्याचा रु. १६६४.११ लक्ष निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यास मान्यता तसेच, त्या समरुप राज्य हिऱ्याचा निधी जिल्हा नियोजन व विकास समिती (9२0०0 
निधीतून उपलब्ध करुन घेण्याबाबत सुचित करण्यात आळे आहे. तदनूसार सदर योजनेचा केंद्र व राज्य 
हिश्याचा (9700 मधून) मिळून एकुण रु. २७७३.५२ लक्ष निधी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी चालू वर्षी पहिल्या 
हप्त्यात वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ मध्ये सदर योजनेकरिता दि. १५.६.२०१८ च्या पत्रान्वये he fesarar 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी रु. १८३.०७ लक्ष निधी वितरीत केला आहे.तथापि आदिवासी विकास विभागाने 
संदर्भाधीन दि.२७ ऑगस्ट,२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये केंद्र शासनाकडून प्राप्त सदर निधीच्या अनुषंगाने 
सन २०१८-१९ साठी राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) या योजनेकरिता 
रु.१२५.४७ लक्ष इतका निधी विभागाच्या अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत केला आहे. सबब राज्याच्या 
कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी चालू वर्षाकरिता 
पृष्ठ ४पैकी १ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१४१/३-ओ 


अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिऱ्याचा रु.१२५.४७ लक्ष निधी त्यानुषंगाने समरुप राज्य हिऱ्याचा रु. ८३.६४ 


लक्ष गृहीत धरता सद्यस्थितीत, एकूण रु. २०९.११ लक्ष निधी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी चालू वर्षी पहिल्या 


हप्त्यात वितरीत करता येणे शक्‍य आहे. त्यानुषंगाने, या शासन निर्णयान्वये सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 


अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन 


पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णय : - 


१ सन २०१८-१९ मध्ये केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या (NMAET) कृषि विस्तार उप 


अभियानातंर्गत, राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) या योजनेच्या 


अंमलबजावणीसाठी चालू वर्षाकरिता अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र sara रु. १२५.४७ लक्ष (रुपये 


एक कोटी पंचवीस लक्ष सत्तेचाळीस हजार फ़क्त) निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात 
येत आहे. त्या PAST राज्य हिऱ्याचा रु.८३.६४ लक्ष (रुपये त्र्याऐंशी लक्ष चौसष्ट हजार फक्त) निधी जिल्हा 


नियोजन व विकास समिती (DPDC) निधीतून उपलब्ध करुन घ्यावा. अशाप्रकारे या योजनेचा केंद्र व राज्य 
हिऱ्याचा (DPDC मधून) मिळून एकुण रु. २०९.११ लक्ष (रुपये दोन कोटी नऊ लक्ष अकरा हजार फक्त) निधी 


अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी चालू वर्षी पहिल्या हप्त्यात वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२ योजनेकरीता प्रत्यक्ष वितरीत करण्यात येणा-या निधीच्या मर्यादेत योजनेची अंमलबजावणी करावी, तसेच 


सदर खर्च चालू वर्षी पुढे नमूद करण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र. टी-५, 
२४०१ पीक संवर्धन, 
७९६- अनुसूचित जमाती उपयोजना, 


(०१) अनुसूचित जमाती क्षेत्राखालील उपयोजनांतर्गत योजना 


(०१) (१७) - कृषि उन्नती योजना- कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणा 
करण्याकरिता सहाय्य - उप अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(अनुसूचित जमाती) (२४०१ अ ५१२), ३३- अर्थसहाय्य 


३ आत्मा कार्यक्रम सन २०१८-१९ साठी अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी वितरीत करण्यात आलेला निधीचा 


केवळ त्याच प्रवर्गासाठी वापर करण्यात यावा. 


४ सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात सदर योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने, पुढील 


अधिकाऱ्यांना नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
१. | आयुक्तालय स्तर आयुक्त (कृषि), कृषि सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी, 
आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. । जिल्हास्तर प्रकल्प संचालक आत्मा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कार्यालयातील लेखाधिकारी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१४१/३-ओ 


या झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला सर्व निधी सर्व जिल्हयांना पीएफएमएस प्रणालीव्दारे 
वितरीत करावा. 

सदर योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे लेखापरिक्षीत केळेली उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
(Audited Utilization Certificates) सत्वर सादर करावीत. 


Cc 
ae 


mn 


७ हा शासन निर्णय वित्त परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक 2 एप्रिल, २०१८ नुसार विहित 
केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार, आणि अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४२/का.९, दि.१६.८.२०१८ अन्वये आदिवासी विकास 
विभागाकडून प्राप्त झालेल्या मान्यतेच्या अधिन राहून निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१७१५१८२२३३०१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Ashok Maroti 


Atram 
Date: 2018.09.17 15:20:44 +05'30' 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२ मा.राज्यमंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३ सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४ प्रधान सचिव (आदिवासी विकास), आदिवासी विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

५ आयुक्त (कृषि) तथा राज्य नोडल अधिकारी आत्मा, कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

६ आयुक्‍त (आदिवासी विकास), नाशिक 

७ संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

८ सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून) 
९ सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१० सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

११ सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा उपाध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ 
१२ संचालक वनामती, नागपूर 

१३ उप संचालक, आत्मा, सामेती, पुणे 

१४ सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१५ सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१६ सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा), 

१७ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१८ कृषि विकास अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१४१/३-ओ 


१९ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२० महालेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
२१ वित्त विभाग (का.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१२)(अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई.३२ 
२२ नियोजन विभाग, कार्यासन - १४१४, १४३१, मंत्रालय, मुंबई.३२ 

२३ कार्यासन अधिकारी, 2-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४ निवड नस्ती (कार्यासन-३ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


